श्रीम. आय.ए. कुंदन, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, 
महिळा व बाल विकास विभाग यांचा 
दि.२७.११.२०२२ ते दि.०३.१२.२०२२ (प्रवासाच्या 
दिवसांसह) या कालावधीतील सिंगापूर येथील 
परदेश दौरा. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१९/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परदौ-१४२०/प्र.क्र.२६/११, दि.०१.०२.२०२१. 
२) अवर सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार यांचे दिनांक १६.०९.२०२२ चे पत्र. 
3) Ministry of Women & Child Development, Government of India, New Delhi यांचे पत्र 
क्र. WD/IC-94/ 9/2022-WC/IC (6-१०३७१९), दि.१८.११.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


सिंगापूर येथे दि.२८ नोव्हेंबर, २०२२ ते दि.२ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत “Gender Equality 
between Men and Women : Towards a More Inclusive Singapore Society” या विषयावर प्रशिक्षण 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमास मा.प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना उपस्थित राहण्यासाठी 
सामान्य प्रशासन विभाग, Ministry of External Affairs Urd कार्यालयामार्फत ई-पॉलीटिकल FBR (Ref 
No:-EPC 98902208 93¢SG) तसेच, Ministry of Women & Child Development, Government of India, 
New Delhi यांची मान्यता प्राप्त झाळी आहे. 

त्यानुसार श्रीम. आय.ए. कुंदन, प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना दि.२७.११.२०२२ ते 
दि.०३.१२.२०२२ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत सिंगापूर येथे आयोजित “Gender Equality between 
Men and Women : Towards a More Inclusive Singapore Society” या विषयावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमास 
सहभागी होण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

श्रीम, आय.ए. कुंदन, प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना दि.२७.११.२०२२ ते 
दि.०३.१२.२०२२ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत सिंगापूर येथे आयोजित “Gender Equality between 
Men and Women : Towards a More Inclusive Singapore Society” या विषयावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमास 
सहभागी होण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. परदेश SATA संपूर्ण कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. 
३. सरदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सिंगापूर सरकारद्वारे निवास, स्थानिक वाहतूक, वैद्यकीय विमा आणि 
दैनिक भत्ता प्रदान करण्यात येणार आहे. तसेच, विमान भाडे आणि इतर प्रवास संबंधित खर्च राज्यशासन 
करणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१९/का-०२ 


४. शासनाच्या विहित नियमानुसार सदर दौऱ्याच्या कालावधीत त्यांना विमान भाडे आणि इतर प्रवास 
संबंधित खर्च अनुज्ञेय असेल. 


५. सरदर प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबतचा परदेश दौरा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विदेश 
दौर्‍्यासंबंधीचा विस्तृत अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागास आणि सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. 
तसेच, विदेश दौऱ्यात प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा/कौडल्याचा उपयोग अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी करावा. 


६. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने अनौ.सं.क्र.६१/२०२२/कार्या.११, दि.१३.१०.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमती व केंद्र शासनाच्या विदेश मंत्रालयाकडून ई-मेल द्वारे प्राप्त झालेले ना हरकत प्रमाणपत्र 
(Political Clearance No.EPC9890220&93¢SG) तसेच, Ministry of Women & Child Development 
यांच्या कार्यालयाच्या दिनांक 92.99.2022 पत्रान्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२३१५४६०३६४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


en And Child 


Digitally signed by Sharad Laxman Ahire 
h [| DN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=Wom 
Development Department, postalCode=400032, st= 


‘Mah. 


jaharashtra, 
2.5.4.20=b9bd688b9963b30401 ebSb 16e2839c534797f7c0241ad6e7 


15d237585caf58e7, 


7 serialNumber=cbebcSbaaa1e92d127127b9ea6c25d4909188956d5d 
a xX mM a Nn h | r e 79d31f8978b7 bfd8fc57, cn=Sharad Laxman Ahire 


Date: 2022.11.23 15:48:53 +05'30" 


(21. c. अहिरे, भा.प्र.से.) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
६. The Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, 
9. The Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, 
८. The Secretary, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi, 
९. The Secretary, Department of Personnel and Training, Government of India, New Delhi, 
१०. The Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, New 
Delhi, 
99. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 
१५. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१९/का-०२ 


१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

१७. सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

१९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

२०. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. अवर सचिव (कार्यासन 90/99), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२३. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४. निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


